RNI No . MAHBIL 2012147976 
www .dgps.maharashtra .gov. in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ९ ] 


शुक्रवार , ऑगस्ट ११ , २०१७ / श्रावण २० , शके १९३९ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

नमुना-१ - अ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ च्या कलम १२६, पोट- कलम (४) सह भूमी संपादन अधिनियम - भूमी संपादन, पुनर्वसन व 

पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम १९ खाली जिल्हाधिकारी यांनी जारी 

करावयाची अधिसूचना. 
जिल्हा कोल्हापूर 

क्रमांक कार्यासन - ११ / भूसं / एलएक्यू/ स्पे/४५१ / आरआर - ७९०/ २०१७. - ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम” असा केला आहे) आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबतच्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनसाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनसाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनसाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी भूमी संपादन विशेष अधिकारी (११ ), कोल्हापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनूसची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

जिल्हा कोल्हापूर , तालुका करवीर , गाव ई वॉर्ड , कसबा बावडा 
भूमापन क्रमांक किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 
१ 

चौ . मी . 


सर्व्हे नंबर ९०५/ १ ( पै. ) 


३४३३. ६७ 


३ 


एकूण .. 


३४३३. ६७ 


( १) 


एच -४२४ , भाग एक - असा. (पु. वि . पु. ) ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, ११ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण २० , शके १९३९ 

___ अनूसची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : मंजूर विकास योजना, कोल्हापूर ( दुसरी सुधारित), ई वॉर्ड , कसबा बावडा , आरक्षण क्रमांक ३७३- अ , 

“ प्राथमिक शाळा ” मधील क्षेत्र संपादनाबाबत . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : मंजूर विकास योजना, कोल्हापूर , आरक्षण क्रमांक ३७३- अ, “प्राथमिक शाळा” ( सर्व्हे नंबर ९०५/ १ पै. ) संपादनाबाबत . 
भूमापन क्रमांक किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 


चौ. मी . 


सर्व्हे नंबर ९०५ / १ ( पै .) 


.. 


३४३३. ६७ 


एकूण .. ३४३३. ६७ 
समाजाला होणार लाभ : पायाभूत सोयी- सुविधा ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयी - सुविधा , इतर लाभांसंबंधात ). 

अनूसची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

जिल्हा -----, तालुका -----, गाव ----- 
अ . क्र . 

भूमापन क्रमांक किंवा 

गट नंबर 


- 


त 


हे . आर 


निरंक 


निरंक 


निरंक 


अनूसची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

निरंक 
टीप. - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे भूमी संपादन विशेष अधिकारी ( ११), कोल्हापूर या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 

अविनाश सुभेदार , 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , १० ऑगस्ट २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


